सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १०] 


बुधवार , दिनांक ३० मार्च २०१६ : चैत्र १० , शके १९३८ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडुन 

आदेश 


क्र . २०१६/ नपाप्र/ अध्यक्ष/ कार्या- २/ कावी . - ज्याअर्थी, शासन 
नगर विकास विभाग यांचेकडील अधिसुचना दिनांक १० जुन , 
२००९ व निवडणूक नियम २००६ अन्वये नियुक्त केलेल्या 
पिठासीन अधिकारी नगरपंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची 


निवड झाल्याचे नावासह कळविले आहे . त्यानुसार महाराष्ट्र 
नगर परिषद , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ चे कलम १९ ( १) अन्वये येथोचितरित्या राजपत्रात 
प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, जिल्हयातील नगर परिषद परतूर येथील अध्यक्ष 
यांचे नाव या आदेशाद्वारे खालील प्रमाणे अधिसुचित करण्यात 
येत आहे . 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडूण आलेल्या अध्यक्षांचे नाव 


१ 


। 


परतूर 


श्रीमती शेख करीमाबी महेमूद 


जालना, २२ मार्च, २०१६ 


ए . एस . आर . नायक , 
जिल्हाधिकारी, जालना. 


जीता तो माया,सुक वाला स्मारक माना 


औ. भाग १ अ ( असा) - १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


था, रिया जाना 


